परिभाषित ster निवृत्तीवेतन/ राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत सानुग्रह 
अनुदान मंजूर करण्याबाबत 
दिवंगत.डॉ.संदिप नंदकिशोर वानखेडे 
वैद्यकीय अधिकारी, गट अ 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Sea क्रमांकः अंनियो २०१९/प्र.क्र.३४०/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १२ मे,२०२२ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दिनांक २९.०९.२०१८ 
२) सहसंचालक (अ व W आरोग्य सेवा,आयुकक्‍्तालय,मुंबई यांचे पत्र 
क्र/संआसे.२ब/डॉ.वानखेडे/अंनिवेतन/ जा.क्र.२७५/१९ दिनाकं १६.०३.२०१९ 
३) श्री.नंदकिशोर वामनराव वानखेडे यांचा दि.१०.१२.२०१८ रोजीचा अर्ज 


शासन आदेशा : 

उपरोक्त वाचा क्र.२ अन्वये सहसंचालक (अ व प्र) आरोग्य सेवा,आयुक्‍ताळलय,मुंबई यांच्याकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्री.नंदकिशोर वामनराव वानखेडे यांच्या उपरोक्‍त वाचा क्र.३ येथे नमूद 
केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख हे त्यांना वाचा क्र.१ येथील वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्र अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार दिवंगत. डॉ.संदिप नंदकिशोर वानखेडे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांच्या 
नामनिर्देशित व्यक्‍ती / कायदेशीर वारसास म्हणजे त्यांचे वडील.श्री.नंदकिशोर वामनराव वानखेडे 
यांना ५० टक्के व आई श्रीमती आज्या नंदकिशोर वानखेडे यांना ५० टक्के नामनिर्देशित केले असल्याने 
दिवंगत डॉ.वानखेडे यांचे वडील श्री.नंदकिशोर वामनराव वानखेडे यांना ५० टक्के व आई श्रीमती 
आशा नंदकिशोर वानखेडे यांना yo टक्के प्रमाणे रु.१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) 
सानुग्रह अनुदान मंजूर करीत आहेत. 

सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी 
दि.०३.०४.२०१७ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो २०१९/प्र.क्र.३४०/सेवा-३ 


सदरचा खर्च मागणी क्र. जी-६-२०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी १०३ 
अनुकंपा भत्ते (००)(०६)-परिभाषित अंशदान /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सदरचा शासन आदेश वरील वाचा क्र १.येथील शासन निर्णयातील अ ५.क्र.येथे नमूद 


केल्यानुसार 


प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१२१५५३१०१८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PARTMENT, postalCode=400032, 
3864b6: 78f11 
VIJAYKUMAR a onrcsarion778 
6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF595SAAFSD 
CBFDD2C0: :467 1EF77EC30, cn=LAHANE 


FDI 6: 
VUAYKUMAI 10 
Date: 2022.06.03 17:59:38 +05'30" 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्‍त तथा अभियान संचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई 
) संचालक आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय,मुंबई 
) उपसंचालक आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
४) संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी कोषागार अधिकारी/ 
) 
) 
) 
) 


जिल्हा शल्यचिकित्सक ,सामान्य रुग्णालय ,वर्धा 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा 

वैद्यकिय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय,आर्वी जि.वर्धा 

श्री.नंदकिशोर वामनराव वानखेडे, १०२, दिप अर्पामेंट, ब्रम्हकुमारी आश्रमाजवळ, 
विजय कॉलनी, रुख्मीणी नगर, अमरावती पिन ४४४६०१ यांना माहितीस्तव 

९) निवड नस्ती -सेवा/३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


